RNINo. MAHBIL/ 2009/ 35827 


initel 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ६, अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८ , २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे १२ किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
सार्वजनिक 

सूचना 
बृहन्मुबंई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम २९ ७ (१ ) ( ब ) अन्वये दादाभाई रस्ता क्र . ०२ ते जे.पी. रोड 
पर्यतच्या, अंधेरी टी.पी.एस. २ मधील अ.भु.क्र . ३९ ते ४२ आणि ४५ ते ५१ ह्यांना लागून जाणाऱ्या ७.६० मी. रुंद (२५ 

फुट ) रस्त्यास ९.१५ मी . रुंदीची रस्ता रेषा प्रस्तावित करणे 

क्रमांक एसीकेडब्ल्यू / ८५/ ईएक्सपी/ ओडी, दिनांक २५ जून २०२० 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ ( आजतागायत सुधारीत ) च्या कलम २९ ७ (१ ) ( व ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना 
देण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के / प विभागातील प्रस्तावित टी.पी.एस. २, अंधेरी मधील अंतिम भुखंड क्र . ३९ ते ४२, ४५ ते 
५१ यांना लागून असलेल्या ७.६० मी. रुंदीच्या रस्त्यास ९.१५ मी. रुंदीची रस्ता रेषा विहीत करणेचा प्रस्ताव, महापालिकेच्या सभेमध्ये, सदर सूचना 
प्रसिद्ध केल्यापासून ३० दिवसांच्या नंतर येणाऱ्या किंवा जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव निकालात काढता येईल , असा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात 
येईल. 


के / प विभागातील टी.पी.एस. २, अंधेरी मधील अंतिम भुखंड क्र . ३ ९ ते ४२, ४५ ते ५१ यांना लागून असलेला रस्ता मंजूर नगर 
रचना आराखड्यानुसार ७.६० मी . रुंदीचा आहे. उल्लेखित रस्त्याची रुंदी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ ( आजतागायत 
सुधारित) च्या कलम २९ ७ ( १) ( ब) अन्वये ९.१५ मी. करण्याचे प्रस्तावित आहे. नगर विकास नियंत्रण व प्रोत्सहान नियमावली २०३४ , 
नियम १९( ३) टिप नं . १ च्या अनुषंगाने आणि महापालिका आयुक्त यांच्या क्र. che/ dp/ 73/ Gen/ २०१९-२० च्या परिपत्रकान्वये 
९.०० मी . अथवा त्यापेक्षा अधिक रुंदीकरण करण्याचेनिर्देशित केले आहे. 


मा . महानगरपालिका आयुक्त यांनी मंजुरी क्र . एमसीपी/ ४ ९ ५ दिनांक ३० जानेवारी २०२० अन्वये तत्वतः मंजूर केलेली ९.१५ मी . 
रस्ता रेषा A- B- C नकाशावर दर्शविली आहे . ज्यामध्ये सद्यस्थितीत ७.६० मी. रस्तानिळ्या रंगात दर्शविलेला आहे आणि प्रस्तावित ९.१५ 
मी . रस्ता रेषा हिरव्या रंगात दर्शविलेली असून, सदर नकाशा सहाय्यक अभियंता ( सर्वेक्षण ) एच व के विभाग यांच्या कार्यालयता उपलब्ध 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२०/ आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 
आहे त्यांचा कार्यलयीन पत्ता पुढीलप्रमाणे आहे. उपप्रमुख अभियंता ( इ.प्र.) प.उप.-१ यांचेकार्यालय, हिंदुहृदयसम्राट श्री. बाळासाहेब ठाकरे 
मंडई , ६ वा मजला, नवीन मजास मार्केट , पूनम नगर, मजास गांव, जे. व्ही .लिंक रोड समोर, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ३ व 
सहाय्यक आयुक्त के / पश्चिम विभाग यांच्या के / पश्चिम विभाग कार्यालय इमारत, पालीराम रोड, अंधेरी बसस्थानकासमोर, अधेरी 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८ येथील कार्यलयामध्ये उपलब्ध आहे. 


- 


" 


ज्या कोणास उपरोक्त प्रस्तावाबाबत प्रतिनिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील तर त्यांनी त्या उपप्रमुख अभियंता ( इ.प्र.)प.उप. 
१ यांचे कार्यालय, हिंदुहृदयसम्राट श्री. बाळासाहेब ठाकरे मंडई , ७ वा मजला, नवीन मजास मार्केट , पूनम नगर , मजास गांव, जे. व्ही .लिंक 
रोड समोर, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ३ अथवा सहाय्यक आयुक्त के / पश्चिम विभाग यांच्या के/ पश्चिम विभाग कार्यलय इमारत , 
पालीराम रोड , अंधेरी बसस्थानकासमोर, अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ येथील कार्यलयात सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या 
आत ( सार्वजनिक व साप्ताहिक सुट्टीसह ) प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात . त्यानंतर प्राप्त झालेली प्रतिनिवेदने / हरकती विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत , याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


दिनांक : २५ जून २०२० . 


उल्हास व्ही . महाले , 
उपप्रमुख अभियंता ( इ.प्र.) प.उप.-१ . 


क्र . PRO / २७७/ ADV / २०२०-२१ 


my 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १ ९ ४२ 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 


PUBLIC NOTICE 


Proposed 9.15 Mtr. R.L. to 7.60 Mt. Wide (25 feet) T.P. Road from Dadabhai Road No. 2 to J.P. 
Road abutting F.P. Plot No. 39 to 42 and 45 to 51 of TPS II Andheri in K /West Ward , Mumbai 

Under section 297 (1 ) (b ) ofMMC Act, 1888 
No. ACKW / 85 /EXP /OD , dated 25th June 2020 


Notice is hereby given pursuant to section 297 ( 1 ) (b ) of MMC Act, 1888 ( as mentioned up to date ) 
that, the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting to be held after 30 
days from display of this Public Notices or such day thereafter , as the said application can conveniently be 
disposed off for authority to accept proposed 9.15 mt. wide Regular Line of the road known as “ 7.60 mt. 
wide (25 feet) T.P. Road from DadabhaiRoad No. 2 to J.P.Road abutting F.P. plotNo. 39 to 42 and 45 to 
51 of T.P.S. II Andheri in K West Ward . 

As per sanctioned T.P. Scheme, the width of said road is 7.60 mt. and now same is proposed to 
windened to 9.15 mt. under section 297 ( 1)(b ) of MMC Act 1888 (as mentioned up to date ), as per Note - 1 
of Regulation 19(3 ) of DCPR 2034 and as per subsequent circular of Hon ble Municipal Commissioner 
u /No . CHE /DP /73/Gen /2019-20 directing to widen the roads of width less than 9.00 mt to 9.00 mtand 
above , as per site condition through MR and TP or MMC Act . 

The plan showing proposed 9.15 mt. Wide Regular Line approved in principalby Hon ble Municipal 
Commissioner u /No. MCP /495 dated 30th January 2020 , as shown in green colour, marked A - B - C with 
prevailing alignment of 7.60 mt.wide T.P.Road shown in blue colour is available for inspection in the office 
of Assistant Engineer (Survey ) W.S.- 1, whose office is situated at 6th floor, Hindu Hrudaysamrat Shri 
Balasaheb Thakare Market atNew Majas, Poonam Nagar, J.V. Link Road , Jogeshwari (E.), Mumbai 400 093 
and in the office of Assistant Commissoner , K /West Ward whose office address is as K /W Ward Office 
Building , Paliram Street, Opposite Andheri Bus Depot, Andheri (W.),Mumbai -58 . 

Any person desirous of making any representation to the Corporation or bringing before the 
corporation any suggestions objections in respect of the said proposal may do so by letter addressed to 
Dy. Ch . E. (B.P.)W.S.- 1 whose office address is as 7th floor, Hindu Hrudaysamrat Shri Balasaheb Thakare 
Market at New Majas , Poonam Nagar , J.V. Link Road , Jogeshwari (E.), Mumbai 400 093 or to Assistant 
Commissioner, K /West Ward whose office address is as K /W Ward Office Building , Paliram Street, Opposite 
Andheri Bus Depot, Andheri (W.), Mumbai – 58 and Deliver at the said offices within 30 days from the 
publication of this notice ( Including Holidays and weekly Off ). The letter received after such date , cannot 
be considered , which please be noted . 


ULHAS V. MAHALE 


Dy. Ch . Engineer (B.P.) W.S. - 1. 


dated 25th June 2020 . 
PRO /277 /ADV / 2020-21 


४ 


- 


, 


- 


गावाचे नाव , 


कोडिबापावाल्हे 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे 

आदेश 
क्रमांक ७२९ / म.स.का.क. १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश / श्री . ज्ञानेश्वर कोंडिबा गावडे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उप नियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , 
१९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की, श्री. ज्ञानेश्वर कोंडिबा गावडे, मु.पो. वाल्हे, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , ता. 
पुरंदर, जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १,६७,३ ९१.०० ( अक्षरी रु. एक लाख सदुसष्ट हजार तीनशे एक्याण्णव रु. फक्त) चा वसुली दाखला संस्थेस 
प्राप्त झाला असून त्यातील भरलेली रक्कम वजा जाता राहिलेली रक्कम वसूल करणे जरुरीचे आहे. याशिवाय तुमचे कडून मुद्दल रकमेवर दिनांक 
४ ऑगस्ट २०१७ पासूनचे व्याज , दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी जामिनदार 
श्री . नितीन गोविंद भुजबळ यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास व विक्री 
करण्यास अगर तारण देण्यास व विक्री करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारा 

जमीन , मिळकत क्षेत्र 

स्थावर मिळकत 
दाखला विरुद्ध वसुली 

मालकाचे तालुका व नं ., गट ( हे.आर ) 

चतुः: सीमा 
हुकूमनामा दाखला देण्यात 

नाव जिल्हा क्रमांक 
क्रमांक व 

आला आहे 
दिनांक 
( २ ) ( ४ ) ( ५) 

( ७ ) 
१०१/७८५/७ 

श्री नितीन गट नं. गट नं . ६१०३ क्षेत्र p हे ३१ आर + 

पुवास 
४ ९ / २०१७ 

गोविद 

६१०३ पो.ख हे ०२ आर आकार रु .२ ९ 

दक्षिणः मुळ सरकारी 
दिनांक 

भुजबळ । ता.पुरंदा पैसे येणेप्रमाणे श्री नितीन गोंविद पश्चिमः रेकॉर्डप्र 

रेकॉर्डप्रमाणे 
११.११.२०१७ 

जि.पुणे 

भुजबळ यांचे 

मालकी वहिवाटीचे 
सपुर्ण क्षेत्र | 
गट नं . गट नं.६१६१ क्षेत्र, हे 

आकार १ स . ० ९ पैसे येणेप्रमाण दक्षिणःमुळे सरकारी 
श्री नितीन गोविद । भुजबक यांचे 

पश्चिमः रेकॉर्डप्रमाणे 

रेकॉर्डप्रमाणे 
मालकी वहिवाटीचे सपुर्ण क्षेत्र 
गट न गट नं . ६१७३ क्षेत्र हे bo 

है b० आर पुर्वसः । 
६२१७३ आकार ० 

रू . ३३ पैसे येणेप्रमाणे दक्षिणः मुळ सरकारी 
श्री.नितीन गोंविद भुजबळ यांचे 

पश्चिमः रेकॉर्डप्रमाणे 
| मालकी वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र 

| उत्तर 
क्षेत्र हे क९ आर पुर्वस : 

रु . ४२ पैसे येणेप्रमाणे दक्षिणः मुळ सरकारी 
श्री.नितीन गोविद भुजबळ यांचे पश्चिमः रेकार्डप्रमाणे 

मालवी वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र 
गट नं . गट नं . ६१४२ क्षेत्र हे १५ आर + पुर्वेस : 
६१४२ | पो.ख.० हे 4१ आर आकार ० रु । दक्षिणः मुळे सरकारी 

७० पैसे येणेप्रमाणे श्री नितीन गोंविद पश्चिमः रेकार्डप्रमाणे 
भुजबळ यांचे मालकी वहिवाटीचे उत्तर 

संपुर्ण क्षेत्र 
ਗਏ 
गट नं . ६१८२ क्षेत्र हे ४१ आर + पुर्वेस 

पुर्वेस 
६१६२ 

हे व५ आर आकार रु दक्षिणः मुळे सरकारी 
५८ पैसे येणेप्रमाणे श्री.नितीन गोंविद पश्चिमः रेकॉर्डप्रमाणे 
| भुजबळ यांचे| मालकी वहिवाटीचे उत्तर 
संपुर्ण क्षेत्र 


त्याचे नाव 


मु.पो. 


उत्तर 


६१६ ९ 


उत्तर : 


गत ने . 


पट . ६१४ 


६१४१ 


आकार 


उत्तर : 


: 


नं . 


पो.ख. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतिची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये.). 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे 

आदेश 


- 


क्रमांक ७३० /वि.व.अ./ म.स.का.क. १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश / श्री. सचिन ज्ञानेश्वर गावडे.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उप 
नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सचिन ज्ञानेश्वर गावडे, मु.पो. वाल्हे, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
निरा , ता. पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १,६७,३९ १.०० ( अक्षरी रु . एक लाख सदुसष्ट हजार तीनशे एक्याण्णव रु. फक्त ) चा वसुली 
दाखला संस्थेस प्राप्त झाला असून त्यातील भरलेली रक्कम वजा जाता राहिलेली रक्कम वसूल करणे जरुरीचे आहे. याशिवाय तुमचे कडून मुद्दल 
रक्कमेवर दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ पासूनचे व्याज, दंडव्याज , नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
जामिनदार श्री . नितीन गोविंद भुजबळ यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा व विक्री करण्यास 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास व विक्री करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


- 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


जमीन , 


स्थावर मिळकत 


ज्या पक्षकारा 
विरुद्ध वसुली 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 


वसुली 
दाखला 
हुकूमनामा 
क्रमांक व 
दिनांक 


गावाचे नाव , | मिळकत 
तालुका व 

नं ., गट 
जिल्हा क्रमांक 


मालकाचे 
नाव 


चतुःसीमा 


दाखला देण्यात 
आला आहे 


त्याचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


------ 


गट न . 


१०१/७८५/७ | श्री.सचिन 
४ ९ / २०१७ ज्ञानेश्वर 
दिनाक । 
११.११.२०१७ 


गावडे 


जि.पुणे 


उत्तर 


श्री.नितीन मु पो 

गट ६१०३ क्षेत्र हे ३ श आर पुर्वस : 
गोविद पो.वाल्हे । ६६०३ पो.ख.० हे ० आर आकार १ रु.२८ 

दक्षिणःमुल सरकरी 
भुजबळ ता.पुरंदर पैसे येणेप्रमाणे श्री.नितीन गोंविद पश्चिमः रेकॉर्डप्रमाणे 

उत्तर 
भुजबळ यांचे मालकी वहिवाटीचे 

संपुर्ण क्षेत्र 
गट नं. गट न ६१६९ क्षेत्र ० हे ६४ आर पुर्वेस : 

आकर १ रु ०९ पैसे येणेप्रमाणे दक्षिणःमुळा सरकारी 
श्री नितीन गोविद भुजबळ यांचे पश्चिमः रेकॉर्डप्रमाणे 

मालकी वहिवादीचे संपुर्ण क्षेत्र 
गट नं . 

गट नं.। ६१७३ क्षेत्र |० हे २० आर पुर्वेस 
६१७३ आकार 0 रु .. ३३ पैसे येणेप्रमाणे दक्षिणःमुळ सरकारी 
श्री.नितीन गोविद भुजबळ 

यांचे पश्चिमः रेकोर्डप्रमाणे 
मालकी घहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र 

गट नं ६१४१ क्षेत्र हे ० ९ आर पुर्वेस : 
६१४ आमर ० रु . ४२ पैसे येणेप्रमाणे | दक्षिणः मुळ सरकारी 
श्री नितीन गोविद भुजबळ यांचे 

पश्चिमः रेकॉर्डप्रमाणे 

उत्तर : 
मालकी वहिवाटीचे संपुर्ण क्षेत्र 
गट नं. गट नं. ६१४२ क्षेत्र ० है 

१५ आर + पुर्वेस : 
६१४२ पोख. हे ०१ आर आकार ० रु .७० । दक्षिणः मुळ सरकारी 

पैसे येणेप्रमाणे श्री.नितीन गोंविद पश्चिसः रेकॉर्डप्रमाणे . 
भुजबळ याचे मालकी वहिवाटीचे ) उत्तर | 
संपुर्ण क्षेत्र 


गट नं . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १ ९ ४२ 


गट नं . गट नं . ६१८२। क्षेत्र हे ४२ आर + पुर्वेस : 
६१०२ पी.ख. b हे ०५ आर आकर रु.५८ दक्षिणः मुळ सरकरी 
पैसे येणेप्रमाणे श्री नितीन गोविंद्र 

पश्चिमः रेकॉर्डप्रमाणे 
भुजबळ यांचे मालकी वहिवाटीचे 

उत्तर 


- 


संपुर्ण क्षेत्र 


-- 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्चइत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये. ). 


भाग दोन ( संकीर्ण) -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , ता. पुरंदर, जिल्हा पुणे . 

आदेश 


. 


क्रमांक ७३१ / म.स.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश / श्री. महादेव लक्ष्मण कदम / सन २०२०.– महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री. युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. महादेव लक्ष्मण कदम, रा. अमृता स्विट होम मागे सिनेमा रोड, बारामती, 
ता . बारामती, जि . पुणे यांचे कडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रुपये ३४ , ४७४.०० ( अक्षरी रुपये 
चौतीस हजार चारशे चौऱ्याहत्तर रु. फक्त ) व दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ पासून पुढे होणारे व्याज, वसुली खर्च व शासकीय अधिभार 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. महादेव लक्ष्मण कदम रा. अमृता स्विट होम मागे, सिनेमा रोड, बारामती, ता. बारामती जि . पुणे त्यांचे जामीनदार श्री . 
संतोष बाळासाहेब गायकवाड यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये हया आदेशातर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
व विक्री करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


शुल्क इत्यादी 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


ज्या पक्षकारा 


जमीन , 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र हे . आर 


चतुःसीमा 


विरुद्ध वसुली 


वसुली 
दाखला 
हुकूमनामा 
क्रमांक व 
दिनांक 


मालकाचे 
नाव 


तालुका व 


मिळकत 
नं ., गट 
क्रमांक 


जिल्हा 


दाखला देण्यात 
आला आहे 


त्याचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


जि . पुणे. 


१०१/ ७ ९ ७ / श्री . महादेव श्री . संतोष मौजे गट नं . क्षेत्र जिरायत ५ हे. ४० आर + पूर्वेस : श्री . महादेव पंतगे 
५५/२०१७, लक्ष्मण 

बाळासाहेब कटफळ ४८ ९ बागायत २ हे १० आर + दक्षिणेस : जैनकवाडी रोड 
दिनांक कदम गायकवाड . ता . बारामती, 

पो.ख. १४ हे . ७८ आर पश्चिमेस : श्री . मोकाशी 
२६ मे 

असे 

एकूण २२ हे २८ आर उत्तरेस : श्री . बबन पतगे 
२०१७. 

आकार १ रु. ३१ पैसे या 
गटातील श्री . संतोष बाळासाहेब 
गायकवाड यांचे संपूर्ण क्षेत्र ० हे 
४० आर + पो.ख. ० हे ५ ९ आर 
असे 

एकूण हे ९९ आर. 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे प्रमाणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तरी उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

युवराज ना . फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये. ) 


९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १ ९ ४२ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, ता. पुरंदर, जिल्हा पुणे 

आदेश 
क्रमांक ७३२ / म.स.का.क.१५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश / श्री . गणेश मारुती निंबाळकर / सन २०२०. महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री. युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. गणेश मारुती निंबाळकर , रा. सणसर . ता . इंदापुर, जि . पुणे यांचेकडील 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रुपये ९ ५,२ ९ ७.०० ( अक्षरी रुपयेपंच्यान्नव हजार दोनशे सत्यान्नव रु. 
फक्त ) व दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ पासून पुढे होणारे व्याज, वसुली खर्च व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
श्री . गणेश मारुती निंबाळकर रा. सणसर . ता . इंदापुर , जि. पुणे यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये ह्या आदेशातर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास तसेचविक्री करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


. 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र (हे . आर ) 


ज्या पक्षकारा 
विरुद्ध वसुली 


जमीन, 
मालकाचे 
नाव 


मिळकत 
नं ., गट 
क्रमांक 


स्थावर मिळकत 
चतुःसीमा 


तालुका व 


जिल्हा 


वसुली 
दाखला 
हुकूमनामा 
क्रमांक व 
दिनांक 
( १ ) 


दाखला देण्यात 
आला आहे 


त्याचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


मौ . सणसर 


९ ०१ 


१०१ / ६५८ / श्री . गणेश 
७०४ / २०१ ९ , 

मारुती 
दिनांक निंबाळकर 
८ फेब्रुवारी 
२०१ ९ . 


श्री . गणेश 
मारुती 
निंबाळकर 


ता . बारामती, 


० हे. ८० आर मधील 

पूर्व : 
श्री . गणेश मारुती निंबाळकर पश्चिम : मुळ सरकारी 
यांच्या हिस्स्याचे २.५ आर क्षेत्र . दक्षिण : रेकॉर्डप्रमाणे 

उत्तरेस 


जि . पुणे. 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे प्रमाणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसाच्या आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तरी उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

युवराज ना . फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये.) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , ता. पुरंदर, जिल्हा पुणे. 

आदेश 


महाराष्ट्र 


क्रमांक ७३३ / म.स.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश / श्री . प्रभाकर विठोबा बनकर / सन २०२० . 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, श्री . युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. प्रभाकर विठोबा बनकर , रा. कसबा, सावतामाळी नगर, माळेगाव रोड , 
बारामती, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा., ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रुपये ४,१०,३५ ९.०० 
( अक्षरी रुपये चार लाख दहा हजार तिनशे एकोणसाठ रु. फक्त) व दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ पासून पुढे होणारे व्याज, वसुली खर्च व शासकीय 
अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . प्रभाकर विठोबा बनकर, रा. कसबा, सावतामाळी नगर, माळेगाव रोड, बारामती, ता. बारामती, 
जि . पुणे यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये 

नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील 
आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास तसेच विक्री 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


मिळकत 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


ज्या पक्षकारा 
विरुद्ध वसुली 


चतुःसीमा 


वसुली 
दाखला 
हुकूमनामा 
क्रमांक व 
दिनांक 


जमीन 
मालकाचे 
नाव 


नं . गट 


तालुका व 
जिल्हा 


क्रमांक 


दाखला देण्यात 
आला आहे 


त्याचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


मौ . बारामती, १३३/१ 


श्री . प्रभाकर 
विठोबा 


ता . बारामती. 


१०१ / १४७/ श्री . प्रभाकर 
२६१ / २०१ ९ , विठोबा 

दिनांक बनकर 
१२ एप्रिल 


है . ०४ आर मधील 
श्री . प्रभाकर विठोबा बनकर 
यांच्या हिस्स्याचे संपूर्ण क्षेत्र . 


पूर्व : 
पश्चिम : मुळ सरकारी 
दक्षिण : रेकॉर्डप्रमाणे 


बनकर 


जि . पुणे . 


उत्तर : 


२०१ ९ . 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे प्रमाणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तरी उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये. ) 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १ ९ ४२ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, ता. पुरंदर, जिल्हा पुणे 

आदेश 
क्रमांक ७३४ / म.स.का.क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश / श्री . अनिल लक्ष्मण गायकवाड / सन २०२० 

महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री. युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधीलनियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अनिल लक्ष्मण गायकवाड, रा. वाडकर बंगल्या पाठीमागे, तांदूळवाडी, 
बारामती, ता. बारमती, जि . पुणे व त्यांचे जामिनदार यांचे कडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता. पुरंदर, जि . पुणे चे कर्ज 
रुपये ८०,८८६.०० ( अक्षरी रुपये ऐंशी हजार आठशे शहाऐंशी रु. फक्त ) व दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून पुढे होणारे व्याज, वसुली खर्च व 
शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . अनिल लक्ष्मण गायकवाड, रा. वाडकर बंगल्या पाठीमागे, तांदूळवाडी, बारामती, ता . 
बारामती , जि. पुणे यांचे जामिनदार श्री. सागर अनिल गायकवाड यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास व विक्री करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


- 


. 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


ज्या पक्षकारा 
विरूद्ध वसुली 


चतुःसीमा 


मिळकत नं . 
गट क्रमांक 


जमीन 
मालकाचे 
नाव 


वसुली 
दाखला 
हुकूमनामा 
क्रमांक व 
दिनांक 


तालुका व 


जिल्हा 


दाखला देण्यात 
आला आहे 


त्याचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१०१ / १३६ / 


श्री . अनिल 


श्री . सागर 


. 


अनिल 


मौ . बारामती, २७४ / १ / 2 हे. ०५ आर मधील पूर्व : 
ता . बारामती, अ/ ३ / अ/ १ श्री . सागर अनिल गायकवाड 

सरकारी 
जि . पुणे . 

यांच्या हिस्स्याचे २.५ आर क्षेत्र . दक्षिण : रेकॉर्डप्रमाणे 


पश्चिम : मुळ 


२५१ / २०१९ , लक्ष्मण 

दिनांक गायकवाड 
१२ जुलै २०१ ९. 


गायकवाड 


उत्तर 


- 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे प्रमाणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तरी उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये .) 


१२ 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , ता. पुरंदर, जिल्हा पुणे . 

आदेश 
क्रमांक ७३५ / म.स.का.क. १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश / श्री. सागर अनिल गायकवाड / सन २०२० . 

महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील 
उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सागर अनिल गायकवाड, रा. वाडकर बंगल्या पाठीमागे , तांदूळवाडी , 
बारामती, ता . बारमती, जि . पुणे व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रुपये 
१,७३,६७०.०० ( अक्षरी रुपये एक लाख त्र्याहत्तर हजार सहाशे सत्तर रु. फक्त ) व दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून पुढे होणारे व्याज, वसुली खर्च 
व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . सागर अनिल गायकवाड, रा. तांदूळवाडी, बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे यांची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
ह्या आदेशातर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास तसेच विक्री करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


- 


जमीन , 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र हे . आर 


चतुःसीमा 


ज्या पक्षकारा 
विरुद्ध वसुली 


वसुली 
दाखला 
हुकूमनामा 
क्रमांक व 
दिनांक 


मालकाचे 
नाव 


तालुका व 
जिल्हा 


मिळकत 
नं ., गट 
क्रमांक 


दाखला देण्यात 
आला आहे 


त्याचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


श्री . सागर 
अनिल 


१०१ / १४० / श्री . सागर 
२५५ / २०१ ९ , 

अनिल 
दिनांक गायकवाड 
१२ एप्रिल २०१ ९. 


मौ . बारामती २७४/ १/ ० हे. ०५ आर मधील पूर्व : 
ता. बारामती, अ / ३ / अ / १ श्री . सागर अनिल गायकवाड पश्चिम : मुळ सरकारी 

यांच्या हिस्स्याचे २.५ आर क्षेत्र. दक्षिण : रेकॉर्डप्रमाणे 


गायकवाड 


जि . पुणे. 


उत्तर : 


- 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे प्रमाणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसाच्या आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तरी उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये. ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


